वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत मौजे जिरेवाडी, ता.परळी 
वैजनाथ, जि.बीड येथील शासकीय कृषि 
महाविद्यालयासाठी पदनिर्मिती करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२३/प्र.क्र.२५७/७-अे, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ :- 9) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.मकृवि -१२२३/प्र.क्र.१८१/७-अ. 

दि.१३:१७.२०२३. 

२) वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे (उपसमितीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त) 
दि. २६.०४.२०२४. 

3) मा.मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
दि.०९.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.कृषिवि-३७१९/प्र.क्र.४०/६-ओ 
दि. १६.०२.२०२१. 

५) कृषि व पदुम विभाग , शासन निर्णय क्र.ओयुजी-३७१९/प्र.क्र.४१/७-ओ 
दि.१२.०८.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत मौजे जिरेवाडी, ता.परळी 
वैजनाथ, जि.बीड येथे go विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमतेचे शासकीय कृषि महाविद्यालय सुरु 
करण्यास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. 


मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.०९.०७.२०२४ 
रोजी झालेल्या बैठकीत, मौजे जिरेवाडी, ता.परळी वैजनाथ, जि.बीड येथीळ शासकीय कृषि 
महाविद्यालयासाठी ४५ शिक्षकवर्गीय पदे व ४३ शिक्षकेतर पदे, अशी एकूण ८८ पदे निर्माण 
करण्यास, उच्चाधिकार सचिव समितीने मान्यता प्रदान केळी आहे. त्यासअनुसरुन वसंतराव 
नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत मौजे जिरेवाडी, ता.परळी वैजनाथ, जि.बीड 
येथील, नवीन शासकीय कृषि महाविद्याळयासाठी पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


१. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत मौजे जिरेवाडी, ता.परळी 
वैजनाथ, जि.बीड येथील नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालयाकरीता परिशिष्ट - अ नुसार 
शिक्षकवर्गीय ४५ पदे आणि शिक्षकेतर ४३ पदे अशी एकूण ८८ नियमित पदे निर्माण करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र.क्र.२५७/७-अे, 


२.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४१५ कृषि विषयक शिक्षण व संशोधन, ०१ 
पीकसंवर्धन, १२०, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (००) (०८) 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान , २४१५ ०१०५ (कार्यक्रम) ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन) व ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाळील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६०, आपुक, 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२४०८२६१८२९०२६३०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRATIBHA «= SiR 


2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1 297fd1 e8bda9b459f85£75 
f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6E 
D5C1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2024.08.26 18:44:36 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
७. महासंचालक तथा सदस्य सचिव,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
८. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
९. जिल्हाधिकारी, बीड. 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर . 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड /उप कोषागार अधिकारी, बीड. 
१२. उपविभागीय कृषि अधिकारी, बीड 
१३. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१४. उप लेखा परीक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१७. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 
१८.अवर सचिव, नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१), मंत्रालय, मुंबई. 
१९.निवडनस्ती (कार्यासन-७ ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र.क्र.२५७/७-अे, 


परिशिष्ट “अ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२३/प्र.क्र.२५७/७-अ, दरि६ ऑगस्ट, २०२४ 


सोबतचे परिशिष्ट. 


पदनाम 


वेतनसंरचना 


पदसंख्या 


अ) शिक्षकवर्गीय पदे - (मंजूर पदे ४५) 


सहयोगी अधिष्ठाता 


Level 14 - 144200-218200 


प्राध्यापक 


कृषिविद्या 


कृषि वनस्पतीशास्त्र 


उद्यानविद्या 


Level 14 - 144200-218200 


एकूण प्राध्यापक 


ow; =} =} -> 


सहयोगी प्राध्यापक : 


कृषिविद्या 


कृषि वनस्पतीशास्त्र 


उद्यानविद्या 


कृषि रसायन व मृदझास्त्र 


कृषि किटकशास्त्र 


कृषि वनस्पती रोगझास्त्र 


कृषि अर्थशास्त्र 


कृषि विस्तार 


Level 13 A - 131400-217100 


एकूण सहयोगी प्राध्यापक 


ce; -> =| =| -> |=] =] a] -३> 


सहाय्यक प्राध्यापक: 


कृषिविद्या 


कृषी हवामानझास्त्र 


कृषि वनस्पतीशास्त्र 


उद्यानविद्या 


कृषि रसायन व मृदझास्त्र 


कृषि किटकशास्त्र 


कृषि वनस्पती रोगझास्त्र 


कृषि अभियांत्रिकी 


पशुविज्ञान व दुग्धशास्त्र 


कृषि अर्थशास्त्र 


कृषि विस्तार 


वनस्पती ]ारीरक्रियाशास्त्र 


शारीरिक शिक्षण निदेशक 


Level 10 - 57700-182400 


-"*"| PO} PO] CO} GC] PO} CG] CO] GC! C/] €0| >| -> 


एकूण सहायक प्राध्यापक 


o 
o 


एकूण शिक्षकवर्गीय पदे (अ 


b> 
oi 


ब) शिक्षकेत्तर पदे - (मंजूर पदे ४३) 


सहा-कुलसचिव 


S - 16 : 44900-142400 


सहायक नियंत्रक 


S - 16 : 44900-142400 


वरीष्ठ संशोधन सहायक 


S - 15 : 41800-132300 
5 - 16 : 44900-142400 
(संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदवी व 


सदर पदावरील 5 वर्षाची सेवा) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र.क्र.२५७/७-अे, 


४. | कनिष्ठ संशोधन सहायक S - 13 : 35400-112400 [116 
५. | कृषिसहायक S - 8 : 25500-81100 शिंका 
S -10 : 29200-92300 
(7 वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर) 
६. | शाखा अधिकारी S - 15 : 41800-132300 1 
७. । वरीष्ठ लिपीक 5 - 8 : 25500-81100 4 
८. | कनिष्ठ लिपीक S - 6 : 19900-63200 4 
९. । विजतंत्री 5 - 8 : 25500-81100 1 
qo. | ग्रंथालय सहायक S - 6 : 19900-63200 1 
११. | प्रयोगशाळा सहायक S - 7: 21700-69100 10 
एकूण (ब) | BY 
88 


एकूण (अ) + (ब) (45543) 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


p R AT | B H A DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1 297fd1e8bda9b459f85F 
75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE 
6ED5C1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2024.08.26 18:45:08 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


